RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


SANELE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ८ , अंक ६० ] 


मंगळवार , मे १० , २०२२ / वैशाख २० , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १५८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ , दिनांक १० मे , २०२२ . 

आदेश 
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम . 
क्रमांक एमएफएल ०२२१ / प्र.क्र .२५ / ( १ ) /राऊशु-२.-महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम ( १ ९ ४ ९ चा 

२५ ) 
कलम १३ ९ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा तसेच , महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम ( १ ९ ०४ चा १ ) 
च्या कलम २१ आणि याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणा - या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र 
शासन , याद्वारे शासन आदेश , महसूल विभाग , क्र .५७३५ / ४ ९ , दिनांक २७ जून १ ९ ५० विखंडित करीत आहे . 


> 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


युवराज ब . अजेटराव , 


शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - १५८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे १० , २०२२ / वैशाख २० , शके १ ९ ४४ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , Dated the 10th May 2022 . 


ORDER 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 


No. MFL.0221 / C.R.25K1 ) /EXC-2.-In exercise of the powers conferred by section 139 of the 
Maharashtra Prohibition Act ( XXV of 1949 ) , read with section 21 of the Maharashtra General Clauses 
Act ( I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra 
hereby rescinds the Government Order Revenue Department , No.5735 / 49 , dated the 27th June 1950 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YUVRAJ B. AJETRAO , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे १० , २०२२ / वैशाख २० , शके १ ९ ४४ 


३ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० मे २०२२ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम . 

क्रमांक एमएफएल ०२२१ / प्र.क्र .२५ / ( २ ) /राऊशु-२.-महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम ( १ ९ ४ ९ चा २५ ) मधील कलम 
६० च्या पोट - कलम ( २ ) च्या दुसऱ्या परंतुकाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा तसेच , महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम 
( १ ९ ०४ चा १ ) च्या कलम २१ आणि याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र 
शासन , याद्वारे शासन अधिसूचना , महसूल विभाग , क्र .१०८०० / ४१ , दिनांक ११ डिसेंबर १ ९ ५१ विखंडित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


युवराज ब . अजेटराव , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - १५८-२ 


X 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे १० , २०२२ / वैशाख २० , शके १ ९ ४४ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , Dated the 10th May 2022 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 


No. MFL.0221 / C.R.25 / ( 2 /EXC-2.-In exercise of the powers 

powers conferred by second 
proviso to sub - section ( 2 ) of section 60 of the Maharashtra Prohibition Act ( XXV of 1949 ) , 
read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( I of 1904 ) , and of all other 
powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby rescinds the 
Government Notification , Revenue Department , No. 10800/41 , dated the 11th December 1951 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


> 


YUVRAJ B. AJETRAO , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे १० , २०२२ / वैशाख २० , शके १ ९ ४४ 


५ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० मे २०२२ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम . 


क्रमांक एमएफएल ०२२१ / प्र.क्र .२५ / ( ३ ) /राऊशु-२.-महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम ( १ ९ ४ ९ चा २५ ) मधील 
कलम १४३ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा तसेच , महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम ( १ ९ ०४ 
चा १ ) च्या कलम २१ आणि याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र 
शासन , याद्वारे शासन अधिसूचना , महसूल विभाग , क्र .१०४८ / ४५ , दिनांक १७ फेब्रुवारी १ ९ ५३ विखंडित करीत आहे . 

९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


युवराज ब . अजेटराव , 


शासनाचे उप सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे १० , २०२२ / वैशाख २० , शके १ ९ ४४ 


HOME DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , Dated the 10th May 2022 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 


No. MFL.0221 / C.R.25 / ( 3 ) /EXC-2.-In exercise of the 

powers 

conferred by sub 
section ( 1 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act ( XXV of 1949 ) , read 
with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( I of 1904 ) , and of all other 
powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby rescinds the 
Government Notification Revenue Department , No. 1048/45 , dated the 17th February 1953 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


> 


YUVRAJ B. AJETRAO , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


